राज्यातील कारागृहांमधील विविध 
बांधकामांच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलएम-०१२३/प्र.क्र.१७/तुरुंग-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १७ फेब्रुवारी, २०२३. 
वाचा: 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.बीएलळडी/नामका/झशा.निवासस्थान व इतर ॒बांधकाम/२५३५/२२ कक्ष-६ (३), पुणे-१, 
दिनांक ३०.३.२०२२. 

२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.बीएलडी/नाशिकरोड म.का/पाण्याची टाकी बांधकाम करणे/१४९१/२२ कक्ष-६ (३) पुणे-१, 
दिनांक २३.२.२०२२. 

३. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. बीएलडी/कोल्हापूर म.का./सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे/१८६७/२२ कक्ष- ६ (३) पुणे-१, 
दिनांक १०.३.२०२२. 

४. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. बीएलडी/वाशिम जि.का. /शा.निवासस्थान बांधकाम/१०२९५/२२ कक्ष- ६ (३) पुणे-१, 
दिनांक २३.११.२०२२. 

५. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. बीएलळडी/येरवडा HHT. /येरवडा महिला खु.का./बांधकाम/४१८/२३ कक्ष- ६ (३) पुणे-१, 
दिनांक १७.१.२०२३. 

६. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. बीएलडी/येरवडा खु.का./ २०० बंदी/०४ नविन बॅरेक/१०४०४/२२ कक्ष- ६ (३) पुणे-१, 
दिनांक २४.११.२०२२. 

७. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. बीएलडी/येरवडा म.का./ ०८ नविन बंदी बॅरेक / बांधकाम/१०४०६/२२ कक्ष- ६ (३) पुणे-१, 
दिनांक २४.११.२०२२. 

८. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. बीएळडी/येरवडा म.का./ ओव्हरहेड पाण्याची टाकी/ १०२९६/२२ कक्ष- ६ (३) पुणे-१, 
दिनांक २३.११.२०२२. 

९. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम भाग-२, दिनांक २०.९.२०१९. 

१०.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दिनांक २५.९.२०१९. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०१२३/प्र.क्र.१७/तुरुंग-२ 


प्रस्तावना: 
राज्यातील कारागृहांमधील निवासस्थानांचे बांधकाम, कारागृहांमधील दुरुस्ती, RT बांधकाम 
इत्यादी बांधकामांच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव वाचा येथील क्र.१ ते 
८ येथील पत्रान्वये अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचेकडून शासनास प्राप्त झाले आहेत. वाचा क्र. १० येथील शासन परिपत्रकानुसार सदर अंदाजपत्रकांना 
मुख्य अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रिक मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन 
राज्यातील कारागृहांमधील निवासस्थानांचे बांधकाम, कारागृहांमधील दुरुस्ती, नविन बॅरेक्स बांधकाम 
इत्यादी बांधकामांच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय: 


राज्यातील कारागृहांमधील खालील TT नमूद बांधकामांच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रांना या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


कामांची यादी 

अ. कामाचे नाव रक्‍कम रु.कोटी 

क्र मध्ये 

१ | नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे २० वर्ग ३ (टाईप-२) व २० वर्ग-२ (टाईप-२) ची | रु.१३.१४६७ 
नविन निवासस्थाने 

2 | नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम रु.१.३११३ 

३ | नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे भूमिगत जलनिस्सारण वाहिनींची दुरुस्ती रु.१.६०४६ 
करणे 

४ | नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे बाहेरील बाजूस संरक्षक भित बांधणे रु.४.३६०१ 

५ | नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे उन्नत सेवा जलाशय पाण्याची टाकी बांधणे रु.१.२९६२ 

६ | कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह, कळंबा येथे कारागृहात सिमेंट कॉक्रीट रोड तयार करणे रु.२.०९६१ 

७ | वाशिम जिल्हा कारागृहातील अधिकारी/कर्मचारी यांचेकरिता टाईप ॥ चे ३६, | रु.१२.९५४३ 
टाईप IV चे ०६, टाईप ४ चे ०१ असे एकूण ४३ निवासस्थानांचे बांधकाम 

८ | येरवडा महिला खुले कारागृह येथे १०० महिला बंद्यांसाठी नविन aH बांधणे रु.१०.९६८१ 

९ | येरवडा खुले कारागृह येथे oo बंद्यांकरिता ४ नविन ब॑रेक बांधकाम ¥.C.4333 

१० | येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथे ८ नविन Roh, स्वच्छतागृहे व स्नान ओटे बांधणे | रु.१३.६६७९ 
(G+ च्या ४ इमारती) 

११ | येरवडा मध्यवती कारागृह येथे नविन ५ लाख लिटर क्षमतेची ओव्हरहेड पाण्याची | रु.१.६१०२ 
टाकीचे बांधकाम 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०१२३/प्र.क्र.१७/तुरुंग-२ 


२. या साठी होणारा खर्च मागणी क्र. एच-८, ४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च 
(४०५९ ०९१२) (०१) (१०१)/ (११) (09) ( तुरुंग) (योजनांतर्गत योजना) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. Brame निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक २०.९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१ 
व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४(१) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान 
केलेल्या पूर्ण अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१७११५६५४३८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Seema Tushar 
Sawant 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
) कारागृह उपमहानिरिक्षक, पूर्व विभाग, 
) 
) 
) 
) 


MS 0०८ wW A 


कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग, 

कारागृह उपमहानिरिक्षक, दक्षिण विभाग, 

कारागृह उपमहानिरिक्षक, मध्य विभाग, 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 


nN S&S 


vo 


१०) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, कोल्हापूर, वाशिम, पुणे, 

१४) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

१५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

१६) निवडनस्ती तुरुंग २, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KKEKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


